सातारा जिल्हा कारागृहाच्या सुरक्षिततेच्या 
दृष्टीकोनातून फ्लड लाईट बसविणे या कामासाठी 
येणाऱ्या खर्चाच्या अंदाजपत्रकास प्रशासकीय मान्यता 
देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः जेएलएम-१३१४/प्र.क्र.२४/तुरुंग-२, 
जागतिक व्यापार केंद्र, सेंटर नं. १, ३० वा मजला, 
कफ परेड, मुंबई-४०० ००५ 
दिनांक: ०६ मे, २०१४. 

वाचा 

अपर पोलीस महासंचालक व कारागृह महानिरीक्षक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे जा. क्र. 

बीएलडी/साजिका/फ्लडलाईट/९६६/२०१३-१४/कक्ष-६(३), दिनांक २३.०१.२०१४. 


प्रस्तावना 
सातारा जिल्हा कारागृहाच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीकोनातून सदर कारागृहात फ्लड लाईट बसविणे गरजेचे 


असल्याचे सुरक्षा ओंडीट अंतर्गत शिफारस करण्यात आली आहे. त्यामुळे सातारा जिल्हा कारागृहाच्या 
सुरक्षिततेच्या दृष्टीकोनातून सदर कारागृहात फ्लड लाईट बसविणे गरजेचे आहे. याकरीता उप अभियंता, विद्युत 
उपविभाग, सातारा यांनी रुपये ९,९३,१५६/- इतक्या खर्चाचे तपासून व साक्षांकीत केलेले अंदाजपत्रके अपर 
पोलीस महासंचालक व कारागृह महानिरीक्षक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी शासनाच्या प्रशासकीय मान्यतेसाठी 
सादर केली आहेत. त्यास अनुसरुन याद्वारे शासन खालीलप्रमाणे निर्णय घेत आहे. 


शासन निर्णय 
सातारा जिल्हा कारागृहाच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीकोनातून सदर कारागृहात फ्लड लाईट बसविणे या 


कामाचे छाननीअंती एकूण रुपये ९,९३,१५६/- (रुपये नऊ लक्ष WAS हजार एकशे छप्पन फक्त) इतक्या 
अंदाजपत्रकास, सदर अंदाजपत्रक कार्यकारी अभियंता, विद्युत विभाग, सातारा यांनी साक्षांकित करण्याच्या 
अधीन राहुन शासन प्रशासकीय मान्यता देत आहे. 

सदर अंदाजपत्रकाची सार्वजनिक बांधकाम विभागाने तपासणी केली आहे. 

यासाठी होणारा खर्च मागणी क्र.एच-८, ४०५९-सार्वजनिक बांधकामावरील भांडवली खर्च, १०१ 
बांधकाम, (००) (0) तुरुंग, पंचवार्षिक योजना या लेखाशीर्षाखाली उपलब्ध होणाऱ्या मंजूर तरतूदीतून भागविण्यात 
यावा. 

हा शासन निर्णय सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या सहमतीने व वित्त विभाग शासन निर्णय क्र. विअप्न 
१०.०८/प्र.क्र.७०/२००८/विनियम, दि.१५/०५/२००९ अन्वये वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८, भाग- 
पहिला, उप विभाग-पाच,अनुक्रमांक-५, नियम १३४ अन्वये प्रशासनिक विभागांना प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकारास अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः जेएलएम-१३१४/प्र.क्र.२४/तुरुंग-२ 

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा सांकेताक २०१४०५०२१७२०५०५७२९ असा आहे. हा आदेशा डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Ravindra Ishwar 
Giri 


Ravi N d fa DN: CN = Ravindra Ishwar Giri, C 


= IN, S = maharashtra, O = 
» GOVERNMENT OF 


८९५ 
(र. ई. गिरी) 
कार्यासन अधिकारी, गृह विभाग. 


प्रत, 
१. अपर USM महासंचालक व पोलीस महानिरिक्षक (कारागृह),महाराष्ट्र राज्य,पुणे, 
२. कारागृह उपमहानिरीक्षक (मुख्यालय),महाराष्ट्र राज्य,पुणे, 
कारागृह उपमहानिरीक्षक (पश्चिम विभाग), पुणे, 
अधीक्षक, सातारा जिल्हा कारागृह, सातारा, 
५. महालेखापाल, महाराष्ट्र-१ (लेखा व अनुज्ञेयता),महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, 
६. महालेखापाल, महाराष्ट्र-१ (लेखा परिक्षा),महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, 
७. कोषागार अधिकारी, सातारा, 
८. कार्यकारी अभियंता, विद्युत विभाग, सार्वजनिक बांधकाम विभाग,सातारा. 
९. उप अभियंता, विद्युत उपविभाग, सातारा, 
१०. सार्वजनिक बांधकाम विभाग, (इमारती-२) मंत्रालय, मुंबई-३२, 
११. अवर सचिव (बीयुडी-१), गृह विभाग, जागतिक व्यापार केंद्र, सेंटर नं. १, ११ वा मजला, मुंबई-५, 
१२. निवडनस्ती, तुरुंग-२ 


पृष्ठ २ पैकी २ 


